"STAT. क्र. १७२ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शुक्रवार, ऑगस्ट ११, २००६ / श्रावण २०, शके १९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले (AMT एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ ऑगस्ट २००६. 
अधिसूचना 
मुंबई दारूबंदी (सुधारणा) अधिनियम, २००६. 
क्रमांक बीपीए. १०९८/८/इएक्ससी-२.--मुंबई दारूबंदी (सुधारणा) अधिनियम, २००६ (२००६ चा 
महा. २९) च्या कलम १ च्या उप कलम (२) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 


शासन याद्वारे असे अधिसूचित करीत आहे की, उपरोक्‍त अधिनियम दिनांक १६ ऑगस्ट २००६ पासून 
अंमलात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
. गो. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-ब- २४९ (१२८३) 
[ किंमत : रुपये ३.०० | 


१२८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट 99, २००६ / श्रावण २०, शके १९२८ [भाग चार-ब 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 11th August 2006. 


NOTIFICATION 
Bomsay PROHIBITION (AMENDMENT) Act, 2006. 

No. BPA. 1098/8/EXC-2.—In exercise of the powers conferred 
by sub-section (2) of section 1 of the Bombay Prohibition (Amendment) 
Act, 2006 (Mah. XXIX of 2006), the Government of Maharashtra, 
hereby appoints the 16th day-of August 2006 to be the date on which 
the said Act shall come into force. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


a 


असा. क्र. ३९ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ | 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, ऑगस्ट ९, २००६ / श्रावण Ro, शके ९९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम 


अनुक्रमणिका 


सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९.--मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ यात आणखी पृष्ठे 
सुधारणा करण्याकरता अर्धिनियम व कड .. _ २७६-२७७ 


दिनांक २९ जुले २००६ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी याद्वारे 
प्रसद्ध करण्यात येत आहे. 
अ. मा. शिंदेकर, 
सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
बिधो व न्याय विभाग. 


सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९. 


( मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात * दिनांक १९ 
ऑगस्ट २००६ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.) 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 
१९४९ ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ यात 
= a आणखी सुधारणा करणे SS आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तावन्ञाव्या वर्षी, याद्वारे, 
पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :--- 
१९. (९) या अधिनियमास, मुंबई दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम, २००६ असे म्हणावे. wera नाव ब 
(२) तो. राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नेमून देईल अशा दिनांकास अंमलात ज्र 
येईल. 
भाग चार--६२ (२७६) 
[ किंमत : रुपये ९.०० ] 


. २७७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, ऑगस्ट १, २००६/श्रावण Yo, शके १९२८ [भाग चार 


सन १९४९  २.. मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ याच्या कलम २ मधील खंड (२८), ऐवजो Felt १९४९ 
a Aas 


no” येईल : a 
अधिनियम खंड दाखल करण्यात येईल :-- ve 
क्रमांक २ त fay yu 

aes “(2¢) “ मळी ” याचा अर्थ, गूळ खला साखर तयार करताना उत्पन्न 


कलम a झालेला व ज्यामध्ये आंबवता येण्याजोगी द्रवरूप किंवा तरंगणारी साखर आहे असा जड व 
स" काळसर रंगाचा चिकट द्रवपदार्थ असा आहे ; आणि त्या dared, अशा द्रवपदार्थाच्या धन 
स्वरूपातील पदार्थाचा तसेच ज्या घटकद्रव्यामुळे अशा द्रवपदार्थाचे किंवा त्याच्या घन 
स्वरूपातील पदार्थाचे स्वरूप मूलतः बदलणार नाही असे कोणतेही घटकद्रव्य त्या 
द्रवपदार्थात किंबा त्या घन स्वरूपातील पदार्थात घालून तयार केलेल्या पदार्थाचा समावेश 
होतो; तसेच तीमध्ये, काळा रंगाचा गूळ म्हणून ओळखली जाणारी ऊसापासून मिळवलेली 
साखर आणि खांडसरी बनवल्यानंतर शिल्लक राहिलेले ब तिसरी साखर किंवा रस्कट किंवा 
सायर म्हणून ओळखले जाणारे पदार्थ अंतर्भूत असलेल्या पदार्थांचा आणि कोणत्याही रंगाचा 
असलेल्या PST गुळाचा किंबा PSSA VATA देखोल समावेश असेल आणि त्यामधील 
पुढील घटकद्रव्ये त्यांच्या fea बजनाच्या आधारे काढलेल्या पुढील विश्लेषणात्मक 
प्रमाणांशी मिळत्याजुळत्या प्रमाणात असतील,-- 


(एक) एकूण साखर (SAS साखर म्हणून संबोधली जाणारी साखर) ८५ टकक्‍्क्‍्यांपक्षा 
कमी आणि सुक्रोज ५७ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी ; किंवा 


(दोन) पाण्यामध्ये न विरघळणारी अनावश्यक बाह्य वस्तू, २ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त : 
किंवा 

(तीन) एकूण राख, ६ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त ; किंवा 

(चार) हायड्रोक्लोरिक आम्लामध्ये न विरघळणारी राख. ०.५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त ; 
किंबा 

(पाच) Ska, to टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त, 


परंतु राज्य शासन, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, जो कोणताही पदार्थ, या 
अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, मळी नसल्याचे जाहीर करोल त्याचा तीमध्ये समावेश 
असणार नाही ; ”. 


शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय. मुंबई 


